नवभारत साक्षरता कार्यक्रम सन २०२२-२७ 
या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी 
राज्यस्तरीय/ जिल्हास्तरीय/गटस्तरीय/ 
शाळा स्तरीवरील समित्यांची स्थापना 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः नभासा-०३२२/प्र.क्र.३९/एस.डी.२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २५ जानेवारी, २०२३. 


संदर्भ- शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.नभासा-०३२२/प्र.क्र.३९/एसडी- 
२,दि.१४.१०.२०२२ 


प्रस्तावना:- 


केंद्र शासनाने एप्रिल, २०२२ ते मार्च,२०२७ या कालावधीसाठी नवभारत साक्षरता कार्यक्रम 
सुरु केला आहे. सदर कार्यक्रमाच्या Road Map नुसार राज्य साक्षरता fart प्राधिकरण (SLMA) 
स्थापन करणेबाबत नमूद करण्यात आले आहे. त्यानुसार मा.मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मंजूरीच्या 
अनुषंगाने केंद्र पुरस्कृत “नव भारत साक्षरता कार्यक्रमाची” संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये राज्यात 
अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. नवभारत साक्षरता कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी 
राज्यस्तरीय, जिल्हास्तरीय, गटस्तरीय व शाळांच्या स्तरावर समिती स्थापन करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
२. नवभारत साक्षरता कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी पुढीलप्रमाणे समिती स्थापन करण्याचे 
व त्यांची रचना करण्याचे ठरविण्यात आळे आहे:- 

१ राज्य साक्षरता अभियान प्राधिकरण- (SLMA - State Literacy Mission Authority) 


A) नियामक परिषद रचना 

अ.क्र नाव पदनाम 

(१ | मा.मंत्री, शालेय शिक्षण अध्यक्ष 

२ मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य पदसिध्द सदस्य 

३ अ.मु.स./प्र.स./सचिव, शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग पदसिध्द सदस्य 

४ अ.मु.स./प्र.स./सचिव, वित्त विभाग पदसिध्द सदस्य 

५ अ.मु.स./प्र.स./सचिव, ग्राम विकास विभाग पदसिध्द सदस्य 

६ अ.मु.स./प्र.स./सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग पदसिध्द सदस्य 

9 अ.मु.स./प्र.स./सचिव, महिला व बाल विकास विभाग पदसिध्द सदस्य 
अ.मु.स./प्र.स./सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग पदसिध्द सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः नभासा-०३२२/प्र.क्र.३९/एस.डी.२ 


९ अ.मु.स./प्र.स./सचिव, आदिवासी विकास विभाग पदसिध्द सदस्य 

१० | अ.मु.स./प्र.स./सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग पदसिध्द सदस्य 

।११_ | महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क मंत्रालय, मुंबई पदसिध्द सदस्य 

१२ संचालक, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, एन.सी.ई.आर.टी. नवी दिल्ली । पदसिध्द सदस्य 

१३ आयुक्‍्त(शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे पदसिध्द सदस्य 

१४ संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे. पदसिध्द सदस्य 

१५ संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मुंबई (DVET) पदसिध्द सदस्य 

१६ शिक्षण संचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे । पदसिध्द सदस्य 

१७ शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे | पदसिध्द सदस्य 

१८  । विभागीय संचालक, राष्ट्रीय मुक्‍त विद्यालय संस्था, पुणे. पदसिध्द सदस्य 

१९ अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मुक्‍त विद्यालय, पुणे पदसिध्द सदस्य 

२० | शिक्षण संचालक(योजना), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. सदस्य सचिव 

CB) कार्यकारी समिती 

ae अ.मु.स./प्र.स./सचिव, शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग अध्यक्ष 

२ अ.मु.स./प्र.स./सचिव, वित्त विभाग सदस्य 

३ अ.मु.स./प्र.स./सचिव, ग्राम विकास विभाग सदस्य 

४ संचाळक, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, नवी दिल्ली सदस्य 

५ अ.मु.स./प्र.स./सचिव, महिला बाल विकास विभाग सदस्य 

६ अ.मु.स./प्र.स./सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग सदस्य 

9 महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 
आयुक्‍्त(शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे सदस्र 

९ संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे. सदस्य 

(qo | शिक्षण संचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे | सदस्य 

।११__ | शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे | सदस्य 

१२ अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मुक्‍त विद्यालय मंडळ, पुणे. सदस्य 

१३ | शिक्षण संचालक(योजना), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. सदस्य सचिव 

२) जिल्हा स्तरीय समिती 

A) नियामक परिषद रचना. 

अ.क्र नाव पदनाम 

aa जिल्हाधिकारी अध्यक्ष 

२ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष 

३ विभागीय शिक्षण उपसंचालक पदसिध्द सदस्य 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नभासा-०३२२/प्र.क्र.३९/एस.डी.२ 


४ प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था. पदसिध्द सदस्य 

५ मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद. पदसिध्द सदस्य 

& जिल्हा व्यवसाय व Hlaree fereprea अधिकारी. पदसिध्द सदस्य 

७ जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी पदसिध्द सदस्य 
जिल्हा आरोग्य अधिकारी पदसिध्द सदस्य 
जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी. पदसिध्द सदस्य 

(१० ० जिल्हा माहिती अधिकारी. पदसिध्द सदस्य 

।११__ | जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी. पदसिध्द सदस्य 

१२ प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालय. पदसिध्द सदस्य 

१३ शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक, जिल्हा परिषद पदसिध्द सदस्य 

१४ शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक, जिल्हा परिषद. पदसिध्द सदस्य 

१५ प्रशासनाधिकारी /शिक्षणाधिकारी, महानगरपालिका पदसिध्द सदस्य 

१६ शिक्षणाधिकारी, योजना, जिल्हा परिषद. सदस्य सचिव 

8) कार्यकारी समिती 

।१____ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद अध्यक्ष 

२ मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद. सदस्य 

३ प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था. सदस्य 

४ जिल्हा आरोग्य अधिकारी. सदस्य 

षु जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी. सदस्य 

६ जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी. सदस्य 

७ प्रशासनाधिकारी /शिक्षणाधिकारी, महानगरपालिका (सवी सदस्य 
शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक, जिल्हा परिषद सदस्य 

९ शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक, जिल्हा परिषद. सदस्य 

शिक शिक्षणाधिकारी, योजना, जिल्हा परिषद. सदस्य सचिव 

३) गट स्तरीय समिती 
/) नियामक परिषद रचना. 
अ.क्र नाव पदनाम 

iss | तहसिलदार अध्यक्ष 

२ गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती. उपाध्यक्ष 

३ तालुका आरोग्य अधिकारी, पंचायत समिती पदसिध्द सदस्य 

४ प्रकल्प अधिकारी, महिला व बालविकास, पंचायत समिती पदसिध्द सदस्य 

५ समाजकल्याण अधिकारी, पंचायत समिती पदसिध्द सदस्य 

द प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालय. पदसिध्द सदस्य 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नभासा-०३२२/प्र.क्र.३९/एस.डी.२ 


८ जेष्ठ अधिव्याख्याता, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था. पदसिध्द सदस्य 
९ अधीक्षक, प्रधानमंत्री पोषण शाती निर्माण योजना. पदसिध्द सदस्य 
(१० | ० गट शिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती. सदस्य सचिव 
B) कार्यकारी समिती 
re | गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती. अध्यक्ष 
आरोग्य अधिकारी, पंचायत समिती सदस्य 
प्रकल्प अधिकारी, महिला व बालविकास, पंचायत समिती सदस्य 
समाजकल्याण अधिकारी, पंचायत समिती सदस्य 
षु जेष्ठ अधिव्याख्याता, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था. सदस्य 
द अधीक्षक, प्रधानमंत्री पोषण शाक्‍ती निर्माण योजना. सदस्य 
प्रशासनाधिकारी, शिक्षण मंडळ, नगरपालिका सदस्य 
गट शिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती. सदस्य सचिव 
४) शाळा स्तर समिती 


१. शाळा स्तरावर शाळा व्यवस्थापन समिती/झाळा व्यवस्थापन व विकास समिती हीच या 
कार्यक्रमासाठी शाळा स्तर समिती म्हणून कामकाज पाहील. 

२. शाळा स्तरावरील सर्व धोरणात्मक निर्णय व त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी शाळा 
स्तर समितीची असेल. 

३. राज्य, जिल्हा व गट स्तरावरून देण्यात आलेल्या सर्व सूचनांनुसार कामकाज करणे झाळा स्तर 
समितीवर बंधनकारक असेल. 


राज्यस्तरीय, जिल्हास्तरीय, गटस्तरीय व झाळा स्तर समित्यांची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे राहिल. 


SH) राज्य साक्षरता अभियान प्राधिकरण (SLMA - State Literacy Mission Authority) 
१. नियामक परिषद :- 
१) नव भारत साक्षरता कार्यक्रम योजनेचा राज्याचा आराखडा तयार करणे. 
२) नव भारत साक्षरता कार्यक्रम योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मोहिम राबविणे. 
३) नव भारत साक्षरता कार्यक्रम योजनेच्या अंमलबंजावणीसाठी केंद्र शासनाकडून आणि राज्य 
शासनाकडून मिळालेल्या निधीचे अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थाना वाटप करणे व त्यांचा हिशोब 
ठेवणे. 
४ जिल्हयांच्या आराखडयावर देखरेख ठेवणे. 
५) मूल्यमापन चांगल्या प्रकारे होईल याची खात्री करणे आणि माहिती जनतेसाठी खुली करणे. 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नभासा-०३२२/प्र.क्र.३९/एस.डी.२ 


६) नव भारत साक्षरता कार्यक्रमाचे नियोजन, अंमलबजावणी व मूल्यमापन इत्यादी बाबत धोरणात्मक 
निर्णय घेणे. 

७) नवभारत साक्षरता कार्यक्रमांतर्गत भौतिक व आर्थिक उद्दीष्टे प्राप्त करण्यासाठी प्रशासकीय 
आर्थिक बाबी विषयी निर्णय घेणे. 

८) कार्यकारी समितीने शिफारस केलेल्या प्रस्तावांवर निर्णय घेणे. 

२. कार्यकारी समिती :- 

१) राज्य साक्षरता अभियान प्राधिकरणाच्या नियामक परिषदेने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयाची 
अंमलबजावणी करणे. 

२) नियामक परिषदेने अधिकार प्रदान केलेल्या बाबींवर कार्यवाही करणे. 

३) धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी नियामक परिषदेला शिफारस करणे. 
) 
) 


४ राज्य स्तरावर नव भारत साक्षरता कार्यक्रमाला चालना देण्यासाठी प्रसार माध्यमांची मदत घेणे. 

५) राज्य/जिल्हा सचिवाळया करिता करार पध्दतीवर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्‍ती करणे. 

६) राज्य शाक्षेणिक, संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमध्ये स्थापित राज्य साक्षरता केंद्र (SCL) यांना केंद्र 
शासनाकडून वेळोवळी प्राप्त मार्गदर्शन सूचना नुसार निर्देश देणे. 


ब) जिल्हा स्तरीय समिती 


१. नियामक परिषद :- 

१) नव भारत साक्षरता कार्यक्रम योजनेचा राज्याचा आराखडयाप्रमाणे जिल्हा स्तरावर नियोजन 
करणे. 

२) नव भारत साक्षरता कार्यक्रम योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा स्तरावर मोहिम राबविणे. 

३) नव भारत साक्षरता कार्यक्रम योजनेच्या अंमलबंजावणीसाठी राज्य शासनाकडून मिळालेल्या 
निधीचे अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थाना वाटप करणे व त्यांचा हिशोब ठेवणे. 

४) तालुक्यांच्या आराखडयावर देखरेख ठेवणे. 

५) राज्य साक्षरता अभियान प्राधिकरणाने ठरवून दिलेले ध्येये व उद्दीष्टे प्राप्त करण्यासाठी आवश्‍यक 
ते धोरणात्मक निर्णय घेणे. 

६) मूल्यमापन चांगल्या प्रकारे होईल याची खात्री करणे आणि माहिती जनतेसाठी खुली करणे. 

७) नव भारत साक्षरता कार्यक्रमाचे नियोजन, अंमलबजावणी व मूल्यमापन इत्यादी बाबत धोरणात्मक 
निर्णय घेणे. 

८) नवभारत साक्षरता कार्यक्रमांतर्गत भौतिक व आर्थिक उद्दीष्टे प्राप्त करण्यासाठी प्रशासकीय 
आर्थिक बाबी विषयी निर्णय घेणे. 

९) जिल्हा स्तरीय कार्यकारी समितीने शिफारस केलेल्या प्रस्तावांवर निर्णय घेणे. 

२. कार्यकारी समिती :- 

१) राज्य साक्षरता अभियान प्राधिकरणाच्या नियामक परिषदेने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयाची 
अंमलबजावणी जिल्हा स्तरावर करणे. 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः नभासा-०३२२/प्र.क्र.३९/एस.डी.२ 


२ 


3 
8 


घु 


जिल्हा स्तरीय नियामक परिषदेने अधिकार प्रदान केलेल्या बाबींवर कार्यवाही करणे. 
धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी जिल्हा नियामक परिषदेला शिफारस करणे. 

जिल्हा स्तरावर नव भारत साक्षरता कार्यक्रमाला चालना देण्यासाठी प्रसार माध्यमांची मदत घेणे. 
जिल्हा/तालुका सचिवालया करिता करार पध्दतीवर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्‍ती करणे. 


SS *> ->« ( 


क) तालुका स्तरीय समिती 


१. नियामक परिषद :- 

१) नव भारत साक्षरता कार्यक्रम योजनेचा राज्याच्या/जिल्हयाच्या आराखडयाप्रमाणे तालुका स्तरावर 
नियोजन करणे. 

२) नव भारत साक्षरता कार्यक्रम योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी तालुका स्तरावर मोहिम राबविणे. 

३) नव भारत साक्षरता कार्यक्रम योजनेच्या अंमलबंजावणीसाठी राज्य शासनाकडून/जिल्हयांकडून 
मिळालेल्या निधीचे अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थाना वाटप करणे व त्यांचा हिशोब ठेवणे. 

8) ग्रामस्तरावरील कामकाजावर देखरेख ठेवणे. 

५) राज्य साक्षरता अभियान प्राधिकरणाने ठरवून दिलेले ध्येये व उद्दीष्टे प्राप्त करण्यासाठी आवश्‍यक 
ते धोरणात्मक निर्णय घेणे. 

६) मूल्यमापन चांगल्या प्रकारे होईल याची खात्री करणे आणि माहिती जनतेसाठी खुली करणे. 

७) नव भारत साक्षरता कार्यक्रमाचे नियोजन, अंमलबजावणी व मुल्यमापन इत्यादी बाबत धोरणात्मक 
निर्णय घेणे. 

८) नवभारत साक्षरता कार्यक्रमांतर्गत भौतिक व आर्थिक उद्दीष्टे प्राप्त करण्यासाठी तालुका स्तरावर 
प्रशासकीय आर्थिक बाबी विषयी निर्णय घेणे. 

९) तालुका स्तरीय कार्यकारी समितीने शिफारस केलेल्या प्रस्तावांवर निर्णय घेणे. 

२. कार्यकारी समिती :- 

१) राज्य साक्षरता अभियान प्राधिकरणाच्या नियामक परिषदेने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयाची 
तालुका स्तरावर अंमलबजावणी करणे. 

२) तालुका स्तरीय नियामक परिषदेने अधिकार प्रदान केलेल्या बाबींवर कार्यवाही करणे. 

३) धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी तालुका नियामक परिषदेला शिफारस करणे. 

४) तालुका स्तरावर नव भारत साक्षरता कार्यक्रमाला चालना देण्यासाठी प्रसार माध्यमांची मदत घेणे. 
५) तालुका/ग्राम सचिवाळया करिता करार पध्दतीवर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्‍ती करणे. 


ड) शाळा स्तर समिती 


शाळा व्यवस्थापन व विकास समिती- 5॥॥०)७/शाळा व्यवस्थापन समिती-5॥॥७ (शासन निर्णयान्वये 
गठीत) 
१. नव भारत साक्षरता कार्यक्रम योजनेसाठी “शाळा” हे अंमलबजावणीचे “एकक” असून लाभार्थी 
(निरक्षर व्यक्‍ती) आणि स्वयंसेवी शिक्षक यांचे सर्वेक्षण शासन निर्देशानुसार शाळेकडून करून घेणे. 


a 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः नभासा-०३२२/प्र.क्र.३९/एस.डी.२ 


करावयाचे अभिलेखे याची जबाबदारी शाळा मुख्याध्यापक व शाळा व्यवस्थापन व विकास समिती 
(5॥॥०७)/झाळा व्यवस्थापन समिती (SMC) यांची राहील. 

३. नव भारत साक्षरता कार्यक्रमासाठी स्वयंसेवक हे इयत्ता ५ वी आणि त्यावरील विद्यार्थी (सर्व 
व्यवस्थापनाच्या, सर्व माध्यमांच्या शासकीय, शासनमान्य खाजगी अनुदानीत/विनाअनुदानित, 
स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळांमधील), NCTE अंतर्गत येणारे पदविका,पदवी व पदव्युत्तर पदवी इत्यादी 
अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण घेत असलेले व शिक्षण पूर्ण झालेले विद्यार्थी, उच्च शिक्षण, नेहरू युवा केंद्र 
संघटन, राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., गृहिणी, अंगणवाडी सेविका, शिक्षक, अशा सेविका, 
स्वयंसेवी संस्था, तसेच शासन निर्णयातील नमूद इतर सर्व प्रकारचे घटक इत्यादीना सामावून घेणे. 
४. शासन निर्णयानुसार श्रेणी प्रमाणे व स्थान/क्षेत्र या प्रमाणे निश्चित केलेल्या प्राधान्य क्रमानुसार 
सर्वेक्षणाचे कार्यवाही शाळास्तरावरून पुर्ण करणे. 

५. शासनाकडून वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानुसार स्वयंसेवकांसाठी असलेले प्रशिक्षण, कार्यशाळा 
इत्यादीचे आयोजन करण्यासाठी शासकीय यंत्रणेस (DIETs, 8305, CRCs व इतर शासकीय 
विभाग/ संस्था) मदत करणे. 

६. ग्राम/वा्ड पातळीवरील सरपंच/ ग्रामपंचायत सदस्य/नगरसेवक, प्रतिष्ठित व्यक्‍ती, 
समाजसुधारक, पोलीस पाटील यांच्या सहकार्याने योजनेचे सर्वेक्षण तसेच अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया 
यशस्वी करणे. 

७. वय वर्षे १५ आणि त्याहून अधिक वयोगटातील निरक्षर व्यक्तींमध्ये पायाभूत साक्षरता (वाचन, 
लेखन), संख्याज्ञान, महत्त्वपूर्ण जीवनकौडाल्य, व्यावसायिक ores, मुलभूत शिक्षण व निरंतर 
शिक्षण इत्यादी घटकांचा विकास करण्यासाठी स्वयंसेवकांच्या मदतीने अध्ययन -अध्यापनाचे 
कामकाज पूर्ण करून घेणे. 

८.”'सर्वासाठी शिक्षण” या संकल्पनेनुसार केंद्र शासनाकडून राबविण्यात येत असलेल्या नव भारत 
साक्षरता कार्यक्रमाचे महिला मंडळ, बचत गट, कळला पथक, लोक कथा, कलावंत, लोकशाहीर, 
लेखक, साहित्यिक, क्रीडा मंडळ तसेच डिजीटल पध्दतीने जसे की, टी.व्ही, रेडिओ, मोबाईल 
इत्यादीच्या माध्यमातून करणे. 

९. स्थानिक रोजगार, पुनर्कुशलता आणि उच्च कौशल्य प्राप्त करण्याच्या दृष्टीकोनातून प्रौढ नव 
साक्षरतेसाठी निरंतर शिकण्याच्या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून देशातील १५ वर्षे आणि त्यावरील 
वयोगटातील विद्यार्थ्यामध्ये व्यवसायिक area विकसीत करणेस्तव स्वयंसेवक व शाळांच्या 
माध्यमातून प्रयत्न करणे. 

१०. देशातील १५ वर्षे आणि त्याहून अधिक वयोगटातील विद्यार्थ्यांना निरंतर शिक्षण देणे. ज्यामध्ये 
कला, विज्ञान, तंत्रज्ञान, संस्कृती, क्रीडा, मनोरंजन तसेच स्थानिकांना स्वारस्य असलेले विषय यांचा 
समावेश असल्याने या विषयांबाबत निरंक्षरामध्ये जागृती घडवून आणण्यासाठी स्वयंसेवक व झाळांच्या 
माध्यमातून प्रयत्न करणे. 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः नभासा-०३२२/प्र.क्र.३९/एस.डी.२ 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०१२५१६००१८६६२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


IMTIYAZ MUSHTAQUE 
KAZI र 
(इ.मु.काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.मंत्री, (शाळेय शिक्षण), मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.मंत्री (ग्रामविकास), मंत्रालय, मुंबई. 


५. अ-मु.स.(वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (ग्रामविकास), मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. सचिव,महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मुंबई. 
१२. सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. आयुक्‍त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१४. सह सचिव (विद्यार्थी विकास), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परीषद, पुणे. 
१७. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, मुंबई. 
१८. शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१९. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२०. संचालक, नवभारत साक्षरता कार्यक्रम, नवी दिल्ली 
२१. अध्यक्ष, महाराष्ट राज्य मुक्‍त विद्यापीठ, पुणे. 
२२. शिक्षण संचालक(योजना), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२३. निवडनस्ती, (एसडी-२). 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


